गृहनिर्माण विभाग (खुद्द) मंत्रालय साठी दिनांक ०१-०१-२०२१ 
ते ३१-१२-२०२१ या कालावधीसाठी संगणक प्रिंटरचे टोनर 
रिसायकलिंग करून पुरविण्याकरीता पुरवठाधारकची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. करार-२०१८/प्र.क्र.०३/नोंदणी शाखा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०१ जानेवारी, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द) यांना दि.०१-०१-२०२१ ते दि.३१-१२-२०२१ या १ वर्ष कालावधीत कार्यालयीन 

कामकाजासाठी लागणा-या संगणक प्रिंटरचे टोनर रिसायकलिंग करून पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४,दिनांक १ डिसेंबर,२०१६ अन्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिकेच्या परिच्छेद ३.२.३ मध्ये नमुद केल्यानुसार, संगणक 
प्रिंटरच्या टोनर रिसायकिलिंग वरील विभागाचा एका अर्थिक वर्षातील खर्च हा रु. ३,००,०००/- च्या आत 
असल्याने, पुरवठादारांकडून बंद लिफ़ाफ़्यात दरपत्रके मागविण्यात आली. त्यानुसार पुरवठादारांकडून प्राप्त 
झालेल्या दरपत्रकामध्ये तुलना करून, न्युनतम दर असलेल्या टोनर रिसायकलिंग करून पुरविणा-या 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 

विभागातील संगणक प्रिंटरचे टोनर रिसायकलींगसाठी दरपत्रके मागविण्यात आलेल्या पुरवठादारांपैकी 
आर.के.इंटरप्रायसेस, फ़ोर्ट, मुंबई यांचे संगणक प्रिंटरचे टोनर रिसायकलिंग करून पुरवठा करण्याचे दर न्युनतम 
असल्याने, गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द), मंत्रालय यांना दि.१-०१-२०२१ ते दि.३१-१२-२०२१ या एक वर्ष कालावधीत 
लागणा-या संगणक प्रिंटरचे टोनर रिसायकलींग करून पुरवठा करण्यासाठी आर.के.इंटरप्रायसेस, फ़ोर्ट,मुंबई 
यांची खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या दराने पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. प्रिंटर क्रमांक /टोनर क्रमांक टोनर प्रचलित दराने वस्तु. एकूण रक्‍कम 
क्र रिसायकलिंग | व सेवा कर (GST) रुपये 
प्रती नग १८% 
। सॅमसंग Xpress-2876 ND ३१० ५६ दह 
M 3360 FD 340 ५६ ३६६ 
M 3320 ND 390 ५६ ३६६ 
ML3310 D ३१० ५६ ३६६ 
ML3310 ND ३१० ५६ ३६६ 
ML2161 390 ५६ ३६६ 


झासन निर्णय क्रमांकः करार-२०१८/प्र.क्र.०३/नोंदणी शाखा 


२ एच.पी Laser jet pro M 403 dw २१० ३८ २४८ 
Colour laser jet pro M 254 290 ३८ २४८ 

dw 
3 कॅनन FM 8580 C dw २१० ३८ २४८ 
४ | लेक्‍्समार्क MS 312 DN ८४० १५१ ९९१ 
षु aad २१० ३८ २४८ 


२. गृहनिर्माण विभागास संगणक प्रिंटरचे टोनर रिसायकलिंग करून पुरवठा करण्याबाबत पुरवठादाराने 
रु.१००/- च्या स्टॅप पेपरवर शासनाबरोबर लेखी करारनामा करणे आवऱ्यक राहील. 
३. विभागाच्या आवश्यकतेनुसार टोनर रिसायकलिंगची मागणी करण्यात येईल व मागणी केल्यानंतर 
रिसायकलिंग टोनरचा तात्काळ पुरवठा करावा लागेल. तसेच, करारनाम्याचे पालन समाधानकारक न झाल्यास 
करारनामा केव्हाही व कोणतीही पुर्वसुचना न देता संपुष्टात आणणेबाबतचा अंतिम निर्णय विभागाचा राहील. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०११३३३०८०९०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pralhad Deobarao Paighan 
DN: c=I ment Of Maharashtre He 


Pralhad Deobarao ८४ टोच म 
व 17b18b7c156e9724495c8e998808f99e 10040e0d7F 
व 5 त्वा, 
P a l g h a n serial IN '=a4ddfb0d095ad8a0140317ceb2a43d821548a7f4F 
781909: ०212819331, cn=Pralhad Deobarao Paighan 
Date: 2( .01.01 13:36:19 +05'30° 


(प्र. दे. पायघन ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


8 


प्रत:- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
४. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. वित्त विभाग ( वि.सु) विनियम कार्यालय 
८. आर.के.इंटरप्रायसेस, रूम नं.१०, दुसरा मजला, अहमेदली हाऊस,१५७, मोदी रोड, फ़ोर्ट,मुंबई-४००००१. 
९. उपसचिव ( प्रशासन ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo, कक्ष अधिकारी ( प्रशा-१), रोख शाखा, भांडारशाखा ), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवडनस्ती ( नोंदणीशाखा ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


